महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश, क्रमांक:-नासेमं-१०२३/प्र.क्र.२५/का.१४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:-१९ एप्रिल, २०२३. 


आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(४) व ४(५) नुसार प्रशासकीय कारणास्तव खालील तक्त्यात 
नमूद अवर सचिव यांची बदली करण्यात येत असून, त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ क्र.४ येथे 


दर्डाविलेल्या विभागात करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. अवर सचिवांचे नाव सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा 
विभाग 
a २ ३ ॥् वगा 
श्री.सुनिल सुरेश सोनार कृषि व पदुम विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 


2; हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 


3. सदर TNT आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०४१९१८४९२२०२०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=62086e8da42b80ce1e183d1e9775b63142b6a9494 1 défe 
6ffe12c2ad5c605c23, postalCode=400032, st=Mahi 


BABURAO MANE ७५ 
(वि. बा. माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. अ.मु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२. अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव- सामान्य प्रशासन विभाग, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-३२. 

३. सह/उप सचिव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४. श्री.सुनिल सुरेश सोनार, अवर सचिव, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५. निवड नस्ती का.१४, संग्रहार्थ. 


